मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक 
अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर हे 
कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत विभाग व 
उपविभागातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२२/प्र.क्र.२९/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५.०९.२०२२ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०२२/प्र.क्र.२९/जवि, दि.१४.०३.२०२२ 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/ 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/२१२५, दि.०६.०९.२०२२ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर व त्यांच्या अंतर्गत विभाग/उपविभागातील आकृतिबंधानुसार 
मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २९५ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
२१ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत किंवा संबंधित कर्मचारी त्या पदावर 
कार्यरत असेपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला 
आहे) मुदतवाढ मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा नियत अस्थायी आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 
आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च , १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन) (०४) (09) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ 
आय १६२)” व "मागणी क्र. आय-५ (रूपांतरीत आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील 
भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०२) विविध पाटबंधारे 
विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६२९)” या लेखाशिर्षाखालील खर्ची 
टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.२९/जवि 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०९१६१६२३४५५९२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 


NAMITA 1. 0111101, 
या दी 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
३) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
४) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर (५ प्रती) 
) 
) 


ल 


५) अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जळसंपदा विभाग, पुणे 
६) ज.वि.संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक- सीओई २०२२/प्र.क्र.२९/ज.वि. दि.१५.०९.२०२२ चे 


विवरणपत्र १ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 


अ.क्र. पदनाम अ.अ. का.अ. का.अ. का.अ. जलविद्युत व | का.अ. उजनी | का.अ. ETS । का.अ. का.अ. एकूण 
उभारणी | टेंभूविद्युत fam | ताकारी विद्युत | उपसा सिंचन जलविद्युत । विद्युत व यांत्रिकी | उभारणी विभाग | उभारणी विभाग 
मडळ, उ.सि.वि. (विवया) उ. सिं. | संकल्पचित्र विभाग | विभाग इंदापूर | विभाग,सांगळी | (विवयां) (विवयां) क्र.३ 
कोल्हापूर ओगलेवाडी वि., सांगळी । कोल्हापूर क्र.१ अलोरे कोयनानगर 
| a | 2 3 | ह| 4 & | 8 | ८ ९ | | ._ 99 १ 
| 34 | q  । कार्यकारी अभियंता (विवयां) शिळ poo pod q Fd q pot q [0१ | q Poo Po ०४ 
०२ | उप अभियंता (विवयां) | | ०२ ०४ ०४ ०४ ०४ Ft 2 29 
०३ | क.अ./शा.अ./सअश्रे-२ | | ०५ १६ ०४ १६ | जवे | २ y Ge 
०४ | विभागीय लेखापाल P= | - tt 8 
०५ = | प्रथम लिपीक pot Po -- | =e ee pot pot Poo Foo ०४ 
०६ | भांडारपाल/सहा.भांडारपाल (| SS | १ Fd q | = | pod q Loe | a =| 03 
og वरिष्ठ लिपीक Lj ०२ ०७ ०२ od ०७ २ ३ ३१ 
of  |।लघुलेखक = [= | | = | [1 - | = | १ Foo Foo Fo Pea | q 
०९ | लिपीक-टंकलेखक/टंकलेखक निळ ०५ १३ Foe १६ 93 ३ 1 | ष्ट 
| 90 | संगणक a ; 5 | ae [= = जिळ q [os | fo | | | | od | q 
| aa | १ | भांडारपाल LS a | = | [__ ७ __| pod q a Fo | oe] za q 
१२ | सहाय्यक आरेखक pot q —— -____| fF od q Ft q ०२ Ft q Fo Po ०६ 
१३ ।अनुरेखक pot Fe =a ०२ ०३ ०२ २ er 93 
१४ । dled चालक ae pF od 02 pF | ०४ ०३ Poo Po चि. डा १ 
१५ | विद्युत यांत्रिकी काया Ft q fF oo काका 1 | ०७ [1 = Poo 0 
१६ । वीजतंत्री L = | on) 02 | = १२ [= | | Se PF oo १४ 
१७ ।तारतंत्री | --._ [0१ [0१ | -- [| - | ०३ Po 
१८ | दप्तरी | 09 | [| oo || | oe [| o= | Po Poo Po Poo pod | 
१९ ।नाईक = || Fo -____| a P= [<a 4 q Poo Poo Po pot | q 
२० | शिपाई/चपराशी fo = ०३ fF oe 03 [११ | ०९ Foo ०६ ३९ 
२१ ।चौकोदार ll द | Pt | od a ०४ ०४ Fa —— 7] ee q 
एकूण i 2 २३ 48 २५ ८८ ६७ | बवे | १८ २९५ 
NAMITA ७81१५४ ene eC Sana 
BASER Date: 2022.08.16 16:30:26 +0530 "१ 
(न.गौ.बसेर) 


शासनाच्या उप सचिव 


शासन निर्णय क्रमांक सीओई २०२२/प्र.क्र.२९/ज.वि. दि.१५.०९.२०२२ चे 


विवरणपत्र -२ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
(दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३) 


अ.क्र कर्मचा-याचे नांव पद सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
१) ताकारी विद्युत (विवयां) उपसा सिंचन विभाग,सांगली 
1१ | श्री.दत्तात्रय चंद्राप्पा पाटील तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/१२/२०२४ 
एकूण १ 
२) उजनी जलविद्युत विभाग, इंदापूर 
ce श्री. भागवत भिवाजी गायकवाड चौकीदार दि.३०/०६/२०२३ 
एकूण । शै | 
३) कार्यकारी अभियंता,म्हैसाळ विद्युत व यांत्रिकी विभाग, सांगली 
ca श्री.अशोक रामचंद्र जाधव तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/०५/२०२३ 
2 श्री.सुभाष बाबूराव सोळकर मजूर दि.३०/०६/२०२४ 
Ser ०२ 
8) कार्यकारी अभियंता, उभारणी विभाग (विवयां) क्र.१, अलोरे 
ca दिपक सखाराम साळुंखे कारकून दि.३१/०५/२०२४ 
२  । नागनाथ भिमाशंकर बगाडे कारकून दि.३१/०१/२०२६ 
३ श्रीपाद अनंत तेलसंग तारतंत्री दि.३१/०८/२०२४ 
४ ।रविंद्र रामचंद्र मोरे तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
५ | yu विठ्ठल बामणे तारतंत्री दि.३१/०५/२०२३ 
६ सुरेश बाबू होडे तारतंत्री दि.३०/६/२०२४ 
७ ।विश्वनाथ रामजी सरफरे तांत्रिक मदतनीस ।दि.३०/०६/२०२३ 
८  । राजेंद्र व्यंकटराव सुर्वे तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०७/२०२३ 
९ बजरंग शंकर जाधव तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०३/२०२५ 


ia o |महामूद हसन शेख तांत्रिक मदतनीस । दि.३१/०१/२०२७ 
११ ।रामचंद्र महादेव पवार तांत्रिक मदतनीस । दि.३१/०५/२०२६ 
१२ ।मनोहर पांडूरंग चाळके तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/०५/२०२४ 
१३ | दिपक श्रीरंग माने तांत्रिक मदतनीस । दि.३०/११/२०२५ 
१४ | नारायण नामदेव सुतार मजूर दि.३०/०४/२०३० 

एकूण १४ 

५) कार्यकारी अभियंता,उभारणी विभाग (विवयां) क्र.३,कोयनानगर 

युसुफ महमंद सय्यद मदतनीस दि.३१/१२/२०२२ 
दिलीप महादेव नरसाळे कारकून दि.३१/०१/२०२३ 
हुसेन इस्माइल नावलेकर हत्यारपाल दि.३१/०५/२०२३ 

एकूण ०३ 

एकूण २१ 

BASER रा 00 eee 
(न.गौ.बसेर ) 


शासनाच्या उप सचिव 


